राज्याचे नाव उज्ज्वल केलेल्या अत्युच्च 
गुणवत्ताधारक खेळाडूंना शासकीय सेवेत थेट 
नियुक्ती देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः खेआक्ष १५१७/प्र.क्र.१५१/क्रीयुसे-२, 
मादाम कामा मार्ग, हुचतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, विस्तार भवन, मुंबई-३२ 
तारीख: ५ सप्टेंबर, २०१८ 


वाचा - 

१. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शा.नि.क्र.संक्रीआ-२००७/(प्र.क्र.३२९)/क्रीयुसे-२, 
दिनांक ११ जुले, २००८. 

२. शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शा.नि.क्र.खेआस-२०१०/(प्र.क्र.२७२)/क्रीयुसे-२, 
दिनांक ०९ डिसेंबर, २०१०. 

३. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शा.नि.क्र.खेआस-२०११/(प्र.क्र.६)/क्रीयुसे-२, 
दिनांक २१ मे, २०११. 

४. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शा.नि.क्र.खेआस-२०११/(प्र.क्र.६/११)/क्रीयुसे-२, 
दिनांक १० एप्रिल,२०१३. 

५. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शा.नि.क्र.खेआक्ष-१५१५/प्र.क्र.9१/क्रीयुसे-२, 
दिनांक ०१ ऑक्टोबर,२०१५. 


प्रस्तावना- 


राज्याचे नाव उज्ज्वल केलेल्या अत्युच्च गुणवत्ताधारक खेळाडूंना शासन सेवेत थेट 
नियुक्‍ती मिळण्याबाबत मा. मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील समितीच्या पार पडलेल्या 
दि.१४.३.२०१८ च्या बैठकीतील शिफारशी अंतिम करण्यासाठी मा. मुख्यमंत्री महोदयाच्या 
अध्यक्षतेखाली समितीची दि.०३.०८.२०१८ रोजी बैठक पार पडली. सदर बैठकीत घेण्यात आलेल्या 
निर्णयांच्या अनुषंगाने अत्युच्च गुणवत्ताधारक खेळाडूंना शासन सेवेत थेट नियुक्‍ती देण्याचा प्रस्ताव 
शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय - 

शासनास माहे फेब्रुवारी, २०१८ पर्यंत प्राप्त झालेल्या प्रस्तावांची छाननी केल्यावर, खाली 
नमुद केलेल्या खेळाडूंची शिफारस शासनाने थेट नियुक्तीसाठी मान्य केली असून त्यांच्या 
नावासमोर दर्शविलेल्या विभागातील पदांवर त्यांची निवड करण्यात आली आहे :- 


शासन निर्णय क्रमांकः खेआक्ष १५१७/प्र.क्र.१५१/क्रीयुसे-२, 


अ.क्र नाव खेळ पदस्थापनेचा विभाग पद 
थेट नियुक्तीसाठी पात्र सर्वसाधारण खेळाडूंची यादी 
१. | श्रीमती. ललिता शिवाजी बाबर मैदानी महसूल व वन विभाग | उपजिल्हाधिकारी 
२. श्री. राहुल आवारे कुस्ती गृह विभाग पोलीस 
उपअधिक्षक 
३. | श्री. अमित उदयसिह निंबाळकर | पॉवरलिफ्टिंग | महसूल व वन विभाग | नायब तहसिलदार 
४. | कु. जयलक्ष्मी सारीकोंडा धनुविद्या । शाळेय शिक्षण व | तालुका क्रोडा 
क्रीडा विभाग अधिकारी 
५. | श्रीमती भक्‍ती अजित आंब्रे पॉवरलिफ्टिग | शाळेय शिक्षण व | तालुका क्रोडा 
क्रीडा विभाग अधिकारी 
६. | कु. अंकिता अशोक मयेकर पॉवरलिफ्टिग | शाळेय शिक्षण व | तालुका क्रौडा 
क्रीडा विभाग अधिकारी 
७. | कु.सारीका सुधाकर काळे खो-खो  । शाळेय शिक्षण व | तालुका क्रीडा 
क्रीडाविभाग अधिकारी 
८. | कु. सुप्रिया भालचंद्र गाढवे खो-खो  । शाळेय शिक्षण व| तालुका क्रीडा 
क्रीडाविभाग अधिकारी 
९. | श्री. विजय सदाशिव शिदे पॉवरलिफ्टिग | शाळेय शिक्षण व | तालुका क्रौडा 
क्रीडा विभाग अधिकारी 
qo.) श्री सचिन आनंदा चव्हाण रायफल शुटिंग | शालेय शिक्षण व| तालुका क्रोडा 
क्रीडा विभाग अधिकारी 
११.| कु. संजीवनी बाबुराव जाधव मैदानी शालेय शिक्षण व| तालुका क्रोडा 
क्रीडा विभाग अधिकारी 
१२.| कु. सायली उदय जाधव कबड्डी jaa शिक्षण व| तालुका क्रोडा 
क्रीडा विभाग अधिकारी 
93.| कु. मोनिका मोतीराम आथरे मैदानी  ।शालेय शिक्षण व| लिपिक 
क्रीडा विभाग 
१४. श्री. स्वप्निल त्र्यंबकराव तांगडे तळवारबाजी | झालेय शिक्षण व क्रोडा। लिपिक 
विभाग, 
१५.। श्री. आनंद दामोदर थोरात जिम्नॅस्टिक्स । शालेय शिक्षण व| लिपिक 
क्रीडा विभाग 
१६.| श्री. सिध्दार्थ महेंद्र कदम जिम्नॅस्टिक्स | शालेय शिक्षण व| लिपिक 
क्रीडा विभाग 
१७.| कु. मानसी रविंद्र गावडे जलतरण jada शिक्षण व| लिपिक 
क्रीडा विभाग 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः खेआक्ष १५१७/प्र.क्र.१५१/क्रीयुसे-२, 


१८. कु. नेहा मिलिद साप्ते रायफल शुटींग | शाळेय शिक्षण व| लिपिक 
क्रीडा विभाग 

१९. श्री. रोहित राजेंद्र हवाळदार जलतरण । शाळेय शिक्षण व| लिपिक 
क्रीडा विभाग 

२०. श्री. देवेंद्र सुनिल वाल्मिकी हॉकी शालेय शिक्षण व| लिपिक 
क्रीडा विभाग 

29.) श्री. युवराज प्रकाह जाधव खो-खो  । शाळेय शिक्षण व| शिपाई 
क्रीडा विभाग 

२२. श्री. बाळासाहेब सदाशिव पोकार्ड खो-खो  । शाळेय शिक्षण व | शिपाई 
क्रीडा विभाग 

२३. कु. कविता प्रभाकर घाणेकर खो-खो  । शाळेय शिक्षण व| शिपाई 
क्रीडा विभाग 

थेट नियुक्तीसाठी पात्र दिव्यांग खेळाडूंची यादी 

गं . श्री. प्रकाश तुकाराम मोहारे पॉवरलिफ्टिग । शालेय शिक्षण व| तालुका क्रोडा 
क्रीडा विभाग अधिकारी 

२. | श्री. सुकांत इंदुकांत कदम बंडमिटन । झालेय शिक्षण व तालुका क्रोडा 
क्रीडा विभाग अधिकारी 

३. | श्री. मार्क धरमाई बंडमिटन । झालेय शिक्षण व तालुका क्रोडा 
क्रीडा विभाग अधिकारी 

४. कु. vel सतिठा शिंगाडे बंडमिटन ।झालेय शिक्षण व तालुका क्रोडा 
क्रीडा विभाग अधिकारी 

५. | श्री. सुयडा जाधव जलतरण । शाळेय शिक्षण व | क्रोडा मार्गदर्शक 
क्रीडा विभाग 

६. । कु. कांचनमाला पांडे जलतरण jada शिक्षण व| क्रोडा मागदर्शक 
क्रीडा विभाग 

७. । कु. इंदिरा सत्ताप्पा गायकवाड पॉवरलिफ्टिग । शालेय शिक्षण व| लिपिक 
क्रीडा विभाग 

८. | श्री.दिनेश वसंतळाल बालगोपाल | टेबल टेनिस । शालेय शिक्षण व लिपिक 
क्रीडा विभाग 

९. | श्री. ओम राजेश लोटलीकर टेबल टेनिस । शाळेय शिक्षण | लिपिक 
क्रीडा विभाग 

२. उपरोक्त नमुद Tele थेट नियुक्तीसाठी पात्र दिव्यांग खेळाडूंच्या यादीतील अनुक्रमांक 


५ व ६ क्रमांकावरील खेळाडू अनुक्रमे श्री. सुयश जाधव व कु. कांचनमाल पांडे यांच्या थेट नियुक्तीचे 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः खेआक्ष १५१७/प्र.क्र.१५१/क्रीयुसे-२, 


क्रीडा मार्गदर्डाक पद श्रेणी उन्नत करुन वेतनश्रेणी १५६००-३९१०० ग्रेड पे रु.५४००/- या 
वेतनश्रेणीमध्ये समाविष्ट करण्याचे प्रस्तावित आहे. 


३. उपरोक्त परिच्छेद १ मध्ये नमूद केलेल्या खेळाडूंना त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या 
नियुक्तीच्या संवर्गातील सरळ सेवेचे पद अनुज्ञेय राहील. तसेच सदर खेळाडूंच्या पदस्थापनेचे आदेशा 
त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या संबंधित विभागांनी स्वतंत्रपणे निर्गमित करावेत व त्या आदेशाची प्रत 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागास चिन्हांकीत करावी. 


छ. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०९०५११५२२६७४२१ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Rajendra ome यया 


Sha n ka (rao Pawar 755ce63fa70c45cf755d9373, Rajendra Shank 


Date: 2018.09.05 14:28:33 +05'30' 


(राजेंद्र पवार ) 
उपसचिव,महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 

अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्राळय,मुंबई. 

अपर मुख्य सचिव (राज्य उत्पादन शुल्क), गृह विभाग, मंत्राळय,मुंबई 

अपर मुख्य सचिव, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

प्रधान सचिव (महसूल), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय,मुंबई 

प्रधान सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय,मुंबई 

प्रधान सचिव (अपील व सुरक्षा), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर, 

महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर, 
. आयुक्त, क्रीडा व युवकसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
. सर्व विभागीय उपसंचालक, क्रीडा व युवकसेवा (संचाळनालयामार्फत), 
ud जिल्हा क्रीडा अधिकारी (संचालनालयामार्फत), 
. मा. मुख्यमंत्री महोदयांचे खाजगी सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, मुंबई. 
. मा.मंत्री (क्रीडा) यांचे खाजगी सचिव, 
१५. अवर सचिव, क्रीयुसे-१ क्रीयुसे-३ शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
. निवड नस्ती (क्रीयुसे-२). 


7A A GM KC “७ A -0 


ae) 
छ 


ae) 
ae) 


-0 
AJ 


me] 
AV 


-2 
9८ 


ae) 
mn 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


